महिला व बाल विकास अधिकारी,जिल्हा परिषद 
या पदनामाऐवजी " जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी 
(महिला व बाल विकास) जिल्हा परिषद “असा 
बदल करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.मबावि-२०१५/प्र.क्र.११/का-७ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला 
मत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक - 39 जुले, २०१९. 


वाचा : १) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क्र.मबावि-२०१५/प्र.क्र.११/का-७,दि.०९.११.२०१५ 
2) केंद्र शासन महिला व बाल विकास ,मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.९०.११-३६/२०१६-७७., 
दि.२३/११/२०१७ चे पत्र 
3) केंद्र शासन महिला व बाल विकास ,मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे F.No.CD-II-98/2/2049-CD-ll, 
दि.२८/११/२०१७चे पत्र . 
४ महिला व बाल विकास विभाग झासन निर्णय क्र.एबावि-२०१७/प्र.क्र.३४८/का-६,दि.३०.०६.२०१८ 


प्रस्तावना : 


महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषद मध्ये कार्यरत 

महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद या पदाच्या पदनामात बदल करुन ते जिल्हा 
कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) जिल्हा परिषद असे करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या वाचा 
क्र.२व३ च्या पत्रान्वये तसेच महिळा व बाल विकास विभागाच्या वाचा क्र.४ च्या शासन निर्णय अन्वये 
सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सदर पदांच्या पदनामात बदल करुन ते " जिल्हा कार्यक्रम 
अधिकारी (महिला व बाळ विकास) जिल्हा परिषद..... ” असा बदल करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा परिषद स्तरावर कार्यरत 
असलेले महिला व बाळ विकास अधिकारी,जिल्हा परिषद (वेतनस्तर 5-२० ५६१००-१७७५०० ७ 
व्या वेतन आयोगाप्रमाणे) या पदांच्या पदनामात बदल करुन ते " जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला 
व बाल विकास) जिल्हा परिषद " असे करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर आदेश हे सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
१२४३/का-१२ दि.२०.१०.२०१८ व वित्त विभागाच्या मान्यतेने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
२१३/२०१९/सेवा-९ दि.३१.५.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबावि-२०१५/प्र.क्र.११/का-७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७३११२५३२१८६३० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
DN: c=IN, o=Government Of Mahi 


4 larashtra, ou=Women And Child 
a S | Nn g Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a2494e 
é 1a64477bf79d694, 
Ra mM C h a al d fa G Uu a if serialNumber=4ca059ab7b8d64aaf749fe58e0a7 14a015f521cb28fd2 
|] 204e49a4d81f12a5745, cn=Lalsing Ramchandra Gujar 
Date: 2019.07.31 16:03:57 +05'30' 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.प्रधान सचिव,ग्राम विकास व जल संधारण विभाग,बांधकाम भवन,मुंबई 

४. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई 

६. सचिव,महिला व बाल विकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
७. सहसचिव/उपसचिव, महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

९. सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बालविकास विभाग 

१०.महालेखापाल (लेखापरिक्षा) १/२, मुंबई/नागपूर 

११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) १/२, मुंबई/नागपूर 

१२.सर्व जिल्हा कोषागारे अधिकारी 

१३.कक्ष अधिकारी (का-७-अ), महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१४.निवड नस्ती, का-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


